अग्निशामन आपत्कालिन सेवांचे 
बळकटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र 
अग्निसुरक्षा अभियान योजनेंतर्गत निधी 
मंजूर करण्याबाबत. 

लोहारा नगरपंचायत, जि. उस्मानाबाद. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अडठासे-२०२२/प्र.क्र.११७/नवि-०४ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ डिसेंबर, २०२२ 


१) शासन निर्णय,नगर विकास विभाग क्र.अशस-४०७/३६०/प्र.क्र.२११/नवि-२०, दिनांक ३१ 
ऑगस्ट,२००९. 

२) शासन निर्णय,नगर विकास विभाग क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२७/नवि-२०, दिनांक १२ 
ऑगस्ट,२०१६. 

३) शासन निर्णय,नगर विकास विभाग क्र.अडञसे-२०१९/प्र.क्र.६१/नवि-०४,दिनांक १२ 
मार्च,२०२१. 

४) महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.मअसे-२०२२/३२-क/१५३०, 
दि.३० सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील ड-वर्ग महानगरपालिका/नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायती यांच्या अग्निशमन 
सेवेतील तूट भरून काढण्याकरिता व राज्यातील अग्निशमन सेवेचे सक्षमीकरण करण्याकरिता विविध 
आव्यक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने दि.३१.०८.२००९ रोजी महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अग्निसुरक्षा 
अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये नव्याने 
स्थापन झालेल्या ड-वर्ग महानगरपालिका,नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांचा समावेश महाराष्ट्र 
अग्निसुरक्षा अभियानात करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ३१.०८.२००९ च्या शासन 
निर्णयानुसार अग्नीशमन केंद्राच्या प्रकारानुसार अग्नीशमन केंद्र बांधकामासाठी अनुज्ञेय खर्च व अनुज्ञेय 
खर्चाच्या मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक १२ मार्च,२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये सदर अनुज्ञेय खर्चाच्या मर्यादेत व वित्तीय आकृतीबंधात सुधारणा करुन महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांक :- अडठासे-२०२२/प्र.क्र.११७/नवि-०४ 


अग्निसुरक्षा अभियानांतर्गत अग्नीशमन केंद्र बांधकाम व अग्नीशमन वाहन खरेदीसाठी अनुज्ञेय खर्च 
मर्यादा नव्याने निश्चित करण्यात आली आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र. (४ अन्वये संचालक, महाराष्ट्र 
अग्निशमन सेवा संचाळनालय, यांनी शिफारस केल्यानुसार लोहारा नगरपंचायत, जि.उस्मानाबाद 
यांचा महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियानांतर्गत Vardar करून त्यांच्या शासन हिळऊ्याची रक्‍कम वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

संचालक, महाराष्ट्र अग्निडामन सेवा यांनी संदर्भ Hy अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियानांतर्गत लोहारा नगरपंचायत, जि.उस्मानाबाद यांचा महाराष्ट्र 
अग्निसुरक्षांतर्गत समावेश करून, त्यांना १ अग्निशमन केंद्र बांधण्यास व १ अग्निशमन वाहन खरेदी 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियांनातर्गत मुख्याधिकारी, लोहारा नगरपंचायत, जि.उस्मानाबाद 
यांनी अग्निशमन केंद्राच्या बांधकामाचे रू. १,००,१०,०००/- (रूपये एक कोटी दहा हजार फक्त) 
अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, उस्मानाबाद यांच्याकडून तांत्रिक 
मान्यता घेऊन सादर केले आहे. 


०३. 9 अभ्निडामन केंद्राच्या इमारतीचे बांधकामाकरीता व १ अग्निठामन वाहनाकरीता शासन हिस्सा 
रू.१,३९,५०,०००/- (रूपये एक कोटी एकोणचाळीस लक्ष पन्नास हजार मात्र) इतक्या Lape 
खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


अ) सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करत असताना शासन निर्णय ,सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग क्र.बीडीजी २०१४/प्र.क्र.९६/इमा.३, दि.८.७.२०१४ मधील कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

ब) काम सुरू करण्यापूर्वी अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभाग व प्रशासकीय विभागाने 
सक्षम अधिकारी यांच्याकडून साक्षांकित करून घ्यावे. 

क) काम सूरू करण्यापूर्वी मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तूविशारदांकडून मंजूरी 
घेऊनच काम सूरू करावे. 

ड) ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक/दरपत्रके मंजूर करूनच काम हाती घ्यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक :- अडठासे-२०२२/प्र.क्र.११७/नवि-०४ 


इ) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही- 
२०१२/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियानातील प्राथम्य-१ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या लोहारा 
नगरपंचायत, जि.उस्मानाबाद करीता १ अग्निशमन केंद्र बांधकाम व १ अग्निडामन वाहन याकरिता 
प्राप्त प्रस्तावानुसार एकूण रू.१.५५०० कोटी इतका खर्च अनुज्ञेय होत आहे. त्यापैकी शासन अनुदानाची 
रक्‍कम. रू.१,३९,५०,०००/- (रूपये एक कोटी एकोणचाळीस लक्ष पन्नास हजार मात्र) इतकी रक्‍कम १ 
अग्निशमन केंद्र व १ अग्निशमन वाहन याकरिता तसेच सदर निधीचा विनियोग पूर्णत: झाल्याबाबतची 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी संचालक, महाराष्ट्र अग्निमडान सेवा 
संचाळनालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत 
आहे. सदर निधी आहरीत करुन संबधीत मुख्याधिकारी,यांना वितरित करुन अनुपालन अहवाल 
शासनास सादर करण्यात यावा 


०६. सदर कामासाठी येणारा खर्च “एफ-२, २२१७, नगर विकास, १९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, 
(००)(५३) राज्यातील नगरपरिषदांना अग्निशमन सेवा व आणीबाणीच्या सेवांच्या बळकटीकरणासाठी 
सहाय (२२१७ ३२१५) ३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करून देण्यात 
आलेल्या सन २०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानमधून भागविण्यात यावा. 


०७. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ वित्तीय अधिकार विनियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग- 
पाच, अ.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०८. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. 
०४ एप्रिळ, २०२२ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे.सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अ.क्र.९ मधील 
तपासणीसुचीतील अ.क्र.१ ते १० मधील लागू असलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणीत 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक :- अडठासे-२०२२/प्र.क्र.११७/नवि-०४ 


०९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१२०२१८५८४८४५२५ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA PARBAT DALVI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e687fdecf6e6c3d1891a03c3515e168 1 bedf82a21ad79ad6d0b6f7a91 1a 
1d3fc, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=8077AF9533C0322E769EE4FAB8AD782BC365A07 1F23E8951D68 
6CCFEC4ED1244, cn=MAHENDRA PARBAT DALVI 
Date: 2022.12.02 19:02:29 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) अपर मुख्य सचिव-नवि-१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) प्रधान सचिव-नवि-२, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
७) महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र , मुंबई/ नागपूर 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
qo) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 
११) संचालक, महाराष्ट्र अग्निमशान सेवा संचालनालय, मुंबई, 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदर निधी मुख्याधिकारी, लोहारा नगरपंचायत, 
जि.उस्मानाबाद यांना वितरित करुन अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 
१२) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, मुंबई. 
१३) मुख्याधिकारी, लोहारा नगरपंचायत, जि.उस्मानाबाद 
१४) कक्ष अधिकारी (व्यय-३) / (अथसंकल्प-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) निवडनस्ती, (नवि-०४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


